प्रशासकीय मान्यता 

नायगांव, जिल्हा नांदेड येथे सह दिवाणी 
न्यायाधीश (क.स्त.) यांच्याकरीता 
न्यायाधीश निवासस्थान बांधण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.१२४/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०१९ 
पहा :-१) प्रबंधक, (निरिक्षणे-२), मा.उच्च न्यायालय (अपील शाखा),मुंबई यांचे पत्र क्र. 
बी(डब्ल्य ६०७६/१९९१, दि.२७ जून,२०१८. 
२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नांदेड यांचे पत्र क्र. जा.क्र. 
बांध/२२११/२०१८., दि.१७ मार्च,२०१८. 


प्रस्तावना: - 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये नायगांव, जिल्हा नांदेड येथे सह दिवाणी न्यायाधीश 
(क.स्त.) यांच्याकरीता न्यायाधीश निवासस्थान बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात 
आला होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
नायगांव, जिल्हा नांदेड येथे सह दिवाणी न्यायाधीश (क.स्त.) यांच्याकरीता न्यायाधीश 
निवासस्थान बांधण्याबाबत रु.६४,३५,०००/- (रुपये चौसष्ट लक्ष पस्तीस हजार फक्त) इतक्या 
अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमुद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
रक्‍कम रूपये 
ase 
al 
ग 
अंतर्गत विद्युतीकरण (4%) 
बाह्य विद्युतीकरण (६%) 
a 
a 
वाहा 
वा 
ग्या 
a 
i 
TT 
i 
a 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.१२४/का-१३ 


आकस्मिक खर्च (४%) १,१०,०६०/- 


ग्रीन बिल्डीग SIA (4%) १,३७,५७५ 


| |वस्तूव सेवा कर (१२%) ६,६२,९१३/- 


a ६४,३४८२२/- 
शिक म्हणजेच एकूण रुपये: ६४,३५,०००/- 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून 
सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही- २०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-७, ४२१६- गृहनिर्माणावरील भांडवली खर्च-०१, 
शासकीय निवासी इमारती (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना) ७००, इतर गृहनिर्माण- (०१) न्यायदान- 
केंद्र पुरस्कृत योजना (राज्य/केंद्र हिस्सा) (०१)(०१) मोठी बांधकामे व (०३) (०४) मोठी बांधकामे-५३ 
मोठी बांधकामे (४२१६ ०२९१) (४२१६ ०५२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, 
अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:३४७/इमा-२, 
दि.०३/०८/२०१८ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने आणि वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ दि.१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१५१२११०६९९१२ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Kawadu M Nimje 


Date: 2019.02.15 12:21:23 +05'30' 
(क.म.निमजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.१२४/का-१३ 


२) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


) 
) 
) 
) प्रबंधक (निरीक्षणे-२), मा.उच्च न्यायालय (अपिल शाखा) , मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


Cc ww 


Cc 


4 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, नांदेड, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद, 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड, 
१०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, देगलूर, 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११) उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, नायगांव, जिल्हा नांदेड, 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, 
१३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१४) वित्त विभाग/व्यय-५,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


yaa) 


9 
टू 


८“? 


१५) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१६) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा मजला, 
नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई, 

१७) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८) कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२,विधि व न्याय विभाग, HATHA, मुंबई-४०० ०३२, 

१९) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


